Reg. No ./ NPCITY/ 236/ 2015- 17 


UNIA 


E 


समा 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ , अंक ५ ] 


बुधवार , मार्च २९ , २०१७/ चैत्र ८, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ५५. ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


( १) शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक टी . एल . सी . १०७६-६३९२३- म- ६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये , महाराष्ट्र जमीन 
महसूल अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याचे कलम ४ , पोट- कलम ( १) चे खंड (५ ) आणि (६) या खालील राज्य 
शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , डॉ . अभिजित चौधरी , जिल्हाधिकारी, भंडारा जी 
अधिसूचना काढण्याचे योजिले आहे . त्या अधिसूचनेचा मसुदा उक्त कलम ४ पोट-कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा 
संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे, आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की , उक्त मसुदा दिनांक २७ 
एप्रिल , २०१७ नंतर विचारात घेतला जाईल . 


( २) उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना या कार्यालयात उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या विचारात 
घेतल्या जातील . 


अधिसूचनेचा मसुदा 


क्रमांक कार्या-३ - सअभूअ- कावि- ४४३-२०१७. 


शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टी . एल . सी . १०७६- ६३९२३-म-६ , दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याचे कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) चे खंड ( ५ ) आणि ( ६ ) अन्वये राज्य शासनास 
असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , डॉ . अभिजित चौधरी , जिल्हाधिकारी , भंडारा याद्वारे ८ मे , 


२०१७ पासून . 


( अ ) भंडारा जिल्ह्याच्या भंडारा तालुक्यातील अशोकनगर या गावाची दोन गावामध्ये विभागणी करून त्याच्या सीमामध्ये बदल करीत आहे , आणि 
( ब ) असा निदेश देत आहे की , 
ना - एक - १ ( १२९५ ). 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २९ , २०१७ / चैत्र ८ , शके १९३९ 


१ . यापूर्वी अशोकनगर गावाच्या क्षेत्रात असलेले भूमापन क्र . १ ते ७, १३ ते १५, २७, २९ ते ३४ , ३६, ३७, ४३ ते २०४, ३२० , ३२६ 

ते ३६९ , ३७२ ते ३७८ आणि या व्यतिरिक्त रस्ते , नाले व नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र भंडारा जिल्ह्याच्या भंडारा 
तालुक्यातील अशोकनगर नावाने ओळखण्यात येणारे एक वेगळे गाव होईल . 


२ . उरलेले भूमापन क्रमांक ८ , ९ / १ , ९ / २ , १० , ११/ १ , ११/ २ , १२ , १६ , १७, १८ / १ , १८ / २ , १९ ते २३ , २४ / १ ते २४ / ५ , २५ , 

२६ / १ ते २६ / ५ , २८ / १ , २८ / २ , ३५ , ३८ , ३९ / १ , ३९ / २ , ४० ते ४२ आणि या संबंधित येणारे रस्ते व नाले यांसह समाविष्ट असलेले 
स्थानिक क्षेत्र भंडारा जिल्ह्याच्या भंडारा तालुक्यातील खैरी (पुनर्वसन ) या नावाने ओळखण्यात येईल . 


भंडारा : 


डॉ . अभिजित चौधरी , 
जिल्हाधिकारी , भंडारा . 


दिनांक २४ मार्च २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING ,STATIONERY AND PUBLICATION PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI,PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS,CIVIL LINES , NAGPUR -440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTINGSTATIONERY AND PUBLICATION , 
21 - A. NETAJI SUBHASH ROAD. CHARNI ROAD . MUMBAI 400004. 


